मा.उच्च न्यायालयात दाखल 
न्यायालयीन प्रकरणात तत्परतेने व 
वेळेत प्रत्यक्ष किंवा नियुक्त 
वकिलांमार्फत हजर राहणे व 
शासनाची भूमिका विनाविलंब 
मांडणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: न्यायाप्र-२०२२/प्र.क्र.४८२/आस्था-१४ 
२५, मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा - रिट याचिका क्र.२४८५/२०२० (श्रीमती लता रामदाड़ा काटोके विरुध्द महाराष्ट्र 
शासन व इतर) या प्रकरणी मा. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ, नागपूर यांचे 
दि.२०/०९/२०२२ रोजीचे आदेश. 
परिपत्रक 


रिट याचिका क्र.२४८५/२०२० (श्रीमती लता WHAT काटोके विरुध्द महाराष्ट्र शासन 
व इतर) या प्रकरणी मा.मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांनी दि.२०/०९/२०२२ रोजी 
आदेश पारित करुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती यांनी न्यायालयीन 
प्रकरणांबाबत विहित वेळेत करावयाच्या कार्यवाही बाबत दाखविलेल्या अनास्थेची गंभीर दखल 
घेऊन या संदर्भात असमाधान व्यक्‍त केले आहे. 


मा.मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांनी उक्त प्रकरणी दि.२०/०९/२०२२ 
रोजीचे आदेशातील संबंधित परिच्छेद क्र.१ व २ यात खालीलप्रमाणे निरिक्षण नोंदविले आहे :- 

"६, This case is pending for final disposal for about two years, 
although the case could have been disposed of quite early as the issue 
involved in the petition which is required to be resolved by this Court lies in 
a short compass. But this could not be done by this Court because Chief 
Executive Officer, Amravati Zila parishad inspite of service of notice twice 
upon him, has refused to co-operate with this Court. He has not filed any 
reply in the matter nor has he taken care to ensure that his appointed 


Advocate remains present before this Court. 


2. We request the learned Chief Secretary of the State of 
Maharashtra to look into this matter and devise some mechanism, whereby 
the Chief Executive Officers of Zilla Parishads in Vidarbha Region, where the 


incidence of non co-operation, non filing of reoly and non appearance by 


शासन परिपत्रक क्रमांकः न्यायाप्र-२०२२/प्र.क्र.४८२/आस्था-१४ 


and for Chief Executive Officers of Zilla Parishads in Vidarbha Region, ७ 
rampant, are made accountable to law. We further request him to place on 


record, the action taken report in the matter.” 


०२. मा.उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त निरिक्षणांच्या अनुषंगाने विशेषत: विदर्भातील व 
राज्यातील सर्वच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना सूचित करण्यात येते की, 
मा.मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर, तसेच मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य / 
कोणत्याही खंडपीठासमोर दाखल असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणी कोणताही विलंब न करता 
विहित कालावधीमध्ये मा.न्यायालयात जिल्हा परिषदेची / शासनाची भूमिका / खुलासा दाखल 
होईल, हे कृपया सुनिश्चित करावे. तसेच, संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांच्या सुनावणीच्या 
तारखांना नियुक्‍त वकील आणि संबंधित अधिकारी हजर राहतील, याची संबंधित मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी व्यक्तीश: खातरजमा करावी. 


०३. या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन झाले नाही तर त्याची गंभीर दखल घेऊन या बाबत 
संबंधित अधिकाऱ्यांविरुध्द शिस्तभंग विषयक कारवाई करणेत येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 


०४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक 
२०२२१००७११०८४५०७२० असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
MANU Dich ovcOVENMENT OF anes 
KUMAR 1... 
SRIVASTAVA ण 


(मनु कुमार श्रीवास्तव) 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) अपर मुख्य सचिव (ग्रामविकास), ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 

२) सर्व विभागीय आयुक्त, 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अमरावती / अकोला / यवतमाळ / बुलढाणा 
/ वाशिम / नागपूर / वर्धा / चंद्रपूर / भंडारा / गोंदिया / गडचिरोली 

) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (नागपूर व अमरावती विभाग वगळून), जिल्हा परिषद 

) उपायुक्त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालये (सर्व विभाग) 

६) सर्व सह सचिव / उप सचिव, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 

) सर्व कार्यासने, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, पोर्ट, मुंबई. 

) निवडनस्ती कार्यासन आस्था.१४, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


